महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि-११२०/प्र.क्र.३३/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : २२ ऑक्टोंबर, २०२१ 


संदर्भ :- समक्रमांकाचा दिनांक १९.१०.२०२० चा आदेश. 
आदेडा 


श्रीमती निशा महाजन, कक्ष अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या सेवा संदर्भाधीन आदेशान्वये 
नगरविकास विभागाच्या अधिपत्याखालील वसई विरार महानगरपालिका या कार्यालयातील सहाय्यक आयुक्‍त 
या पदावर प्रतिनियुक्तीने एक वर्षांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. श्रीमती महाजन या 
दिनांक 02.99.2020 पासून सदर कार्यालयात प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी 
दिनांक ०१.११.२०२१ रोजी समाप्त होत आहे. या आदेशान्वये श्रीमती महाजन यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या 
कालावधीस दिनांक ०२.०५.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११०२२१७३४१००२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Gajanan Bhimrao 0५५०५०५००० : 
Gurav ne 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
श्रीमती निशा महाजन, सहाय्यक आयुक्‍त, वसई विरार महानगरपालिका 
प्रत, 
१) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव /सचिव, नगरविकास विभाग/ सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-३२. 
2) आयुक्त, वसई विरार महानगरपालिका, मुख्य कार्यालय, विरार, विरार (Ya) ४०१ ३०५ 
३) सह/ उप सचिव (आस्थापना), सार्वजनिक बांधकाम विभाग , मंत्रालय, मुंबई -३२. 
४) उप सचिव (नवि-१४), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५) निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


